जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील मंजूर 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते 
२८.२.२०२१ पर्यन्त मुदतवाढ देण्यास 
मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२०/प्र.क्र.६०/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २९ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- 


) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः जिपआ-२००८/प्र.क्र.१६७/पापु-२३, दि.४.३.२०११ 

) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः जिपआ-२०१४/प्र.क्र.१४१/पापु-२३, दि.४.८.२०१५ 
३) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः जिपग्रा-१२१७/प्र.क्र.३४२/पापु-२३, दि.२२.३.२०१८ 

) 

) 

) 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.२.२०२० 
शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः जिपग्रा-१२२०/प्र.क्र.६०/पापु-२३, दि.२०.३.२०२० 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.८.२०२० 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील क्रमांक १ व २ येथील दिनांक ४.३.२०११ व दिनांक 
४.८.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग/ 
उपविभागातील वर्ग-१ ते वर्ग-४ संवर्गातील एकूण ४०२२ स्थायी / अस्थायी पदे मंजूर करण्यात 
आली आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णय, दिनांक २०.३.२०२० अन्वये ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभाग व उपविभागातील एकूण २७२६ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी सुयोग्य रितीने करण्यासाठी 
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांमधील अस्थायी पदांना पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२०/प्र.क्र.६०/पापु-२३ 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील एकूण 
२८४१ अस्थायी पदांपैकी २७२६ अस्थायी पदांना यापूर्वी दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यन्त मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. तथापि जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील 
एकूण २८४१ अस्थायी पदांपैकी १९१४ अस्थायी पदे कार्यरत आहेत. वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ च्या 
परिच्छेद dado तरतूदीनुसार सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे व्यपगत 
होतात. जी पदे रिक्‍त झालेली आहेत व ज्यांचा अतिरिक्‍त कार्यभार इतर अधिकारी/कर्मचा-यांस 
दिला आहे ती पदे रिक्‍त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यात नियमित स्वरुपात न भरल्यास 
व्यपगत झाली असे समजण्यात येते. रिक्‍त पदांबाबत अधिक माहिती घेऊन याबाबत वेगळयाने 
निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर वस्तुस्थिती विचारात घेता जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील १९१४ कार्यरत अस्थायी पदांना, सदर पदे सहा महिन्यांपेक्षा 
अधिक कालावधीकरिता रिक्‍त नाहीत तसेच त्या पदांवर अनियमित नियुक्त्या करण्यात आलेल्या 
नाहीत या धारणेच्या अधिन राहून दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाने दिनांक १४.१.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ (५) नुसार 
नुसार गट-ड संवर्गातील मंजूर पदांच्या २५ टक्के पदे निरसित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 
त्यानुसार या विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २२.३.२०१८ अन्वये जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण 
पाणीपुरवठा विभागातील गट-ड संवर्गातील सध्या रिक्‍त असलेली ८१ पदे निरसित करण्यात आली 
असून त्यातील अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. 


>: सदर पदांमधील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या राजपत्रित अधिका-यांच्या एकुण १५५ अस्थायी 
पदांच्या वेतन व भत्यावरील खर्च हा लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, 
००१ संचालन व प्रशासन (०१) (०१) पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/ उप 
विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


श्‌. वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचा-यांच्या एकूण १७५९ अस्थायी 
पदांच्या वेतन व भत्यावरील खर्च हा लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा 
१९१ स्थानिक संस्था, नगरपालिका इ. सहाय्य (५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२०/प्र.क्र.६०/पापु-२३ 


(०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५ १८८१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२०२१ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


प. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क., दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० व दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२८१५०४०७०७२८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 


G a al e S h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 


e e postalCode=400032, st=Maharashtra, 

N | V | 1 tt | 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e 
917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
serialNumber=1325a2533f628572438b5fb7 
11¢805de49788678b9701 5bb0cac990e3b3 


P aWar pee oer seo 
गणेश पवार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य (सवी 
मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स. / We. /सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्त, सर्व 
५. जिल्हाधिकारी, सर्व 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 
१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
१२.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१३.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१५.उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 


Cc ww A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२०/प्र.क्र.६०/पापु-२३ 


१७.वित्त विभाग (व्यय-३, आपुक व अर्थसंकल्प-१८), मंत्रालय, मुंबई 

१८.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जिपग्रा-१२२०/प्र.क्र.६०/पापु-२३, दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०२० चे सहपत्र 
पाणी पुरवठा कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदांअतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


कार्यकारी उप उप कनिष्ठ कनिष्ठ | सहाय्यक वरिष्ठ वरिष्ठ वायु ७ वाहन 
कार्यकारी अभियंता | अभियंता सहाय्यक | कनिष्ठ अभियंता. | अभियंता कक्ष सहायक । वरिष्ठ यांत्रिकी | संपिडक | रिगमन कनिष्ठ । ., संगणक । वाहन नाईक परिचर 
जिल्हा अभियंता अभियंता | अभियंता अभियंता | अभियंता | लेखाधि- आरेखक सहाय्यक | यांत्रिकी | संपिडक | fra हॅमर नाईक 
अभियंता भूवैज्ञानिक | भूवैज्ञानिक अधिकारी आवेदक | सहाय्यक सहायक चालक | चालक /शिपाई 


(यां) (स्थापत्य) | (यांत्रिकी) कारी लेखा चालक ड्रिलर 


चौकीदार | मदतनीस | एकूण 


ET 


4 


re | re ; 

oO} > A] -2 | 23 

ars wl ola 

न 

-) | -|-|।०|-|-10 
वट 


0 


-0 
“५८० 


Ganesh Nivrutti Pawar 


(गणेडा पवार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


